सी-आर्म मशीन, पॉवर बोर्न ड्रील व न्युमेटीक 
टुर्निकेट या बाबींची तपशिलवार देयके सन 
२०१७-१८ मध्ये प्राप्त झालेल्या अनुदानातून 
सादर करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१५/प्र.क्र.२१३/आरोग्य-८ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : २३ डिसेंबर , २०२१. 


१) सहसंचालक आरोग्य सेवा रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्र. आसेआ/कक्ष-३/टे- 
३/४६/२१₹-७२१६५/१५-१६/ट्राकेयु/१०४६२-६३/२१, दिनांक २९.०६.२०२१ 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र. खरेदी-२०१६/प्र.क्रर४०/आरोग्य-८ , दिनांक २६ 
जुले २०१७. 

३) शासन पत्र , सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र. खरेदी-२०१५/प्र.क्रर१३/आरोग्य-८ , दिनांक yo 
ऑक्टोबर २०१५. 

४) सहसंचालक आरोग्य सेवा रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्र. आसेआ/कक्ष-३/टे- 
३/४६/२१₹-७२१६५/१५-१६/ट्राकेयु/१९८६२-६३/२१, दिनांक २६.११.२०२१ 


प्रस्तावना:- 

सहसंचाळक आरोग्य सेवा रुग्णालये (राज्यस्तर, मुंबई यांनी त्यांच्या 
दि.२९.०६.२०२१,दि.१९.०७.२०२१ व दि. २६.११.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये केलेल्या विनंतीस अनुसरुन 
सी- आर्म मशीन १६ नग , सी- आर्म टेबल -१६ नग , पॉवर बोर्न ड्रील १६ नग व न्युमेओक टुर्निकेट १६ 
नग या बाबींची रु.५,३२,२९,०२४/- रकमेची तपशीलवार देयके सन २०१७-१८ अंतर्गत लेखाशिर्ष 
२२१००२२६,५२ यंत्रसामुग्री व साधनसामुगी अंतर्गत हाफकीन जीव औषध निर्माण महामंडळ , मुंबई 
अंतर्गत खरेदी कक्षाकडे संक्षिप्त देयकावर वर्ग केलेल्या रु. २३,३०,७६,१५६/- निधीतुन सादर 
करण्यासाठी कार्योत्तर मंजुरी देण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबतची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन आहे . 


शासन निर्णय :- 

सहसंचाळक आरोग्य सेवा रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई कार्यालय यांनी त्यांच्या दिनांक 
२५.०६.२०२१ व दि.२६.११.२०२१च्या प्रस्तावात नमूद केल्यानुसार , सन २०१५-१६ या आर्थिक 
वर्षामध्ये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेल्या सी-आर्म Fai, पॉवर बोर्न ड्रील व न्युमेटीक 
टुर्निकेट या बाबींची रु. ५,३२,२९,०२४/- इतक्या रकमेची तपशिलवार देयके सन २०१७-१८ या आर्थिक 
वर्षामध्ये लेखशिर्ष 22900226, ५२-यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री या उद्दीष्टाखाली हाफकीन जीव औषध 
निर्माण महामंडळ, मुंबई अंतर्गत खरेदी कक्षाकडे संक्षिप्त देयकावर वर्ग केलेल्या रु. २३,३०,७६,१५६/- 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१५/प्र.क्र.२१३/आरोग्य-८ 


निधीमधुन पारित करणे आवश्‍यक आहे त्याकरीता रु. ५,३२,२९,०२४/- इतक्या रकमेची तपशिलवार 
देयके ही सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षामध्ये लेखशिर्ष २२१००२२६, ५२-यंत्रसामुग्नी व साधनसामुग्री 
अंतर्गत हाफकीन जीव औषध निर्माण महामंडळ , मुंबई अंतर्गत खरेदी कक्षाकडे संक्षिप्त देयकावर वर्ग 
केलेल्या रु. २३,३०,७६,१५६/- इतक्या अनुदानातून तपशीलवार देयके अधिदान व लेखा अधिकारी 
कार्यालय, मुंबई यांना सादर करण्यासाठी कार्योत्तर मंजुरी देणे आवश्‍यक आहे.त्याकरीता खालील 
परिच्छेद क्र.०३ व क्र.०४ मध्ये नमुद केलेल्या अटींच्या अधिन राहुन प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत 
आहे .सदर बाबींचे विवरणपत्र खाळीलप्रमाणे आहे:- 


विवरणपत्र 
अ- अनुदानाचा तपशिल 
a) बाब । संख्या | पुरवठा रक्‍कम । देयक रक्कम | विलंब मुळ देयक 
क्र आदेशा शुल्क 
दि. 
१ 9 
२ ३ 2 प & ८(६--७ 
1 | सीआर्म- | 16 26.12.17 | 3,02,24,000 | 3,38,31,066 | 19,814 | 3,38,50,880 
asia अधिक 12 
टक्के 
जीएसटी 
2 | न्युमेटीक | 16 26.12.17 | 52,80,000 | 52,80,000 a 52,80,000 
टुर्निकेट 
3 | पॉवर बोर्न | 16 08.12.17 | 1,41,08,144 | 1,41,08,144 a 1,41,08,144 
ड्रील 


Total | 5,32,19,210 | 19,814 5,32,39,024 


०२. सी- आर्म मशीन १६ नग , सी- आर्म टेबल -१६ नग , पॉवर बोर्न Glo १६ नग व न्युमेओऔक 
Shire १६ नग या बाबींची रु. ५,३२,२९,०२४/- इतक्या रकमेची तपशिलवार देयके सन २०१७-१८ 
अंतर्गत लेखाशिर्ष २२१००२२६,५२ यंत्रसामुग्री व साधनसामुगी अंतर्गत हाफकीन जीव औषध निर्माण 
महामंडळ , मुंबई अंतर्गत खरेदी कक्षाकडे संक्षिप्त देयकावर वर्ग केलेल्या रु. २३,३०,७६,१५६/- 
निधीतुन सादर करण्यासाठी कार्योत्तर मंजुरी देण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत 
आहेत. 


सी- आर्म मशीन १६ नग , सी- आर्म टेबळ -१६ नग , पॉवर बोर्न ड्रील १६ नग व न्युमेओक 
टुर्निकेट १६ नग या मशीनची खरेदी प्रक्रीया ही शासनाने दि.२६.०७.२०१७ रोजी जाहीर केलेल्या खरेदी 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१५/प्र.क्र.२१३/आरोग्य-८ 


धोरणापुर्वी केलेली असल्याने सदर खरेदी प्रक्रीया पुर्ण होऊन सदर खरेदीची रु. ५,३२,२९,०२४/- 
इतक्या रकमेची तपशिलवार देयके संबंधित पुरवठादार यांना अदा केळेळी आहेत. सदरच्या खर्चाची 
तपशिलवार देयके सन २०१७-१८ मध्ये पारित करण्यास कार्योत्तर मंजुरी प्रदान करणे आवश्यक आहे. 
उपरोक्त बाबींसाठी खालील अटींच्या अधिन संक्षिप्त देयकावर वर्ग केलेल्या रु. २३,३०,७६,१५६/- 
निधीतुन कार्योत्तर प्रशासकीय मान्यता देण्याचे प्रस्तावित आहे. 


०३. '१.सदर बाबींचा पुरवठा सुरळीत झाला आहे. व सदर वस्तु कार्यान्वित आहेत याची खातरजमा 
करण्यात यावी. 
२.देयकावरील अदायीकी पुनश्च: होणार नाही याची खातरजमा करावी. 
३. खरेदी केलेली सामुग्री विहीत पध्दतीने केली आहे व त्यास सक्षम प्राधिकाऱ्याची परवानगी 
घेतली आहे याची खातर जमा करावी. 
४.सदर प्रकरणी कोणत्याही प्रकारची वित्तीय अनियमितता होणार नाही याची दक्षता घ्यावी . 


०४. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 
एप्रिल, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अनु 
क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास 
मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. 


०५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१११०२१५०७५३५२१७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by LAHANE VUAYKUMAR 
LAXMANRAO 


| A H A N F DN: c=IN, O=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PLANNING DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=047af7706d4845170e3864b62c8bc6b3 
V | J AY K U M A R 80c78f1 1ce6607746c0b15e934fc8284, 
pseudonym=91CF303CCF98AAFBC28FD87C6A7 
1DA717A6A7250, 


serialNumber=8902AEDC74F3CACF3FB967FF59 
| A 4 M A N R A O 55AAF5DCBFDD2C053872C04B5E4671EF77EC30 
, cn=LAHANE VIJAYKUMAR LAXMANRAO 
Date: 2021.12.23 17:41:42 +05'30' 


(वि.ल.लहाने) 
सह सचिव महाराष्ट्र शासन 


Wa:- 


=9 


आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
व्यवस्थापकिय संचाळक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि.परेल,मुंबई 
संचाळक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 
सह संचालक,आरोग्य सेवा,रुग्णालये (राज्यास्तर),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
सह संचालक, आरोग्य सेवा, (खरेदी कक्ष),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
सह संचालक आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 

पृष्ठ ४ पैकी ३ 


AD 


AN 


we oC 
LSS LS aS SS 


£93) 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१५/प्र.क्र.२१३/आरोग्य-८ 


७) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता),मुंबई 


) 
८) महालेखापाल, महाराष्ट्र-२(लेखापरिक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता),नागपूर 
९) अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई 

१०)निवासी Sear परिक्षा अधिकारी,मुंबई 

११)अधिकक्षक, विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती/नाशिक 
१२) निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


